< पंचायत समिती विकास आराखडा व 

जिल्हा परिषद विकास आराखडा 
(BPDP/DPDP) aR करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचनांबाबत शुध्दीपत्रक> 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा- ६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०२ जानेवारी, २०२३ 
वाचा § 

१) शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०१५/ प्र.क्र.३८/ पं.रा-६, दि.४ नोव्हेंबर २०१५ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४, दि. २० मे, २०२१ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र.२१/पंरा-६, दि. १४ जून, २०२१ 

४) शासन निर्णय क्रमांकः बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा-६, दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना - 

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ८०:१०:१० याप्रमाणात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा 
परिषदांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ग्राम पंचायत विकास आराखडयाप्रमाणे पंचायत समिती व 
जिल्हा परिषद विकास आराखडा तयार करण्याबाबत झासन निर्णय क्रमांकः ग्रा. वि. वि. बीपीडीपी- 
२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा- ६ दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यामधील मुद्दा क्र.२.२.१ , मुद्दा क्र.२.६, मुद्दा क्र.२.१९, मुद्दा क्र.३.१ व मुद्दा क्र.३.४.३ 
मध्ये मुद्दा क्र.२.२.१ जिल्हा परिषद नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांचे नांव नमूद आहे. तथापि, शासन निर्णय क्र. जिग्रावियं-११२२/प्र.क्र.१७/योजना-५, 
दि.११ मे, २०२२ अन्वये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हा विषय प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा यांचेकडे सोपविण्यात आलेला असल्यामुळे सदर मुद्दयांनुसार स्थापित करण्यात 
येणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे 
ऐवजी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा करण्याचे प्रस्तावित होते. 


शासन निर्णय - 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रा. वि. वि. बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा- ६ दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ 
अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामधील मुद्दा क्र.२.२.१ , मुद्दा क्र.२.६, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा- ६ 


मुद्दा क्र.२.१९, मुद्दा क्र.३.१ व मुद्दा क्र.३.४.३ मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. सदर बदल 
पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावेत. 

मुद्दा क्र.२.२.१ जिल्हा परिषद नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांचे नांवाऐवजी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून“ प्रकल्प 
संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा” असे वाचण्यात यावे. 

मुद्दा क्र.२.६ जिल्हा स्तरावरील सर्व क्षेत्रीय कार्यकारी गटांच्या अहवालांचे एकत्रीकरण 
करणेसाठी स्थापित करावयाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे 
नांवाऐवजी “ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा” असे वाचण्यात यावे. 

मुद्दा क्र.२.१९ जिल्हा परिषद विकास आराखडा छाननी समितीमध्ये “ प्रकल्प संचालक, जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा” यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 

प्रकरण ३ मधील मुद्दा क्र.३.१ मध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य व जबाबदारी यामध्ये 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेऐवजी “ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा” 
असे वाचण्यात यावे. 

प्रकरण ३ मधील मुद्दा क्र.३.४.३ जिल्हा स्तरीय सनियंत्रण समिती व मुद्दा ३.४.४ जिल्हा स्तरीय 
कार्यकारी समिती यामध्ये “ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा” यांचा समावेश करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०२११५७०१३७२० असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Neela Ranade 
eC eC a DN: cn=Neela Ranade, o=RDD, 

ou=MANTRALAYA MUMBAI, 

email=NEELA.RANADE@NIC.IN, 


Ranade x 
a a e Date: 2023.01.02 15:25:50 +05'30' 


(नीला रानडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र. २१/पंरा- ६ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी, 

मा. विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य (सवी 

मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त/ नियोजन) 

मा. अप्पर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव ( जलसंधारण/ महसूल/ महिला व बा.कल्याण/ 
आदिवासी विकास/ सामाजिक न्याय/ सार्व. आरोग्य/ पाणी पुरवठा/ सार्वजनिक बांधकाम) 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 

विभागीय आयुक्त (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सवी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व 

सहसचिव/ उपसचिव, ग्राम विकास विभाग (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


